महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
एप्रिल ते सप्टेंबर या दोन त्रैमासिक कालावधीच्या 
अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२०/प्र.क्र.११/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- 94/8/2020 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३ दि.१६.४.२०२० 
२) वित्त्‌ विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१३५/२०२०/व्यय-१ दिनांक ३/८/२०२० 
३) झासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०२०/प्र.क्र.११/उसाअ/का-५ 
दि. १४/९/२०२० 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान 
प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य्उर्दू साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात 
आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबीकरिता वरील संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून रु.३,९६,०००/- (अक्षरी रूपये तीन 
लाख PEAT हजार HD) खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१या आर्थिक वर्षाकरितामंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल,२०२० ते सप्टेंबर, २०२० या या 
आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक असणारे अनुदान वितरीत करण्यास वरील संदर्भ क्र.२ येथील अनौपचारिक संदर्भान्वये 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या 
आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबीकरिता सन २०२०-२१ मध्ये “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, 
१०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, ३१ सहाय्य्क अनुदान(वेतनेत्तर) 
(अनिवार्य) (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१९,८०,०००/-(अक्षरी रुपये एकोणीस 
लाख ऐशी हजार फक्त) अनुदानापैकी एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२० या दोन त्रैमासिक कालावधीसाठी मंजूर अनुदानाच्या 
२०% प्रमाणे रु.३,९६,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लाख इ्याहन्नव हजार फक्त) इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध 


असल्याने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२०/प्र.क्र.११/उसाअ/का-५ 


अ.क्र. । उद्दीष्टये सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता एप्रिल, २०२० ते सप्टेंबर, 
२०२० या ६ महिन्यांकरिता प्रस्तावित रक्‍कम (रुपये) 
[१._ | | कार्यालयीन खर्च १,१४,५००/- 
रः कार्याध्यक्ष व इतर सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ते ५०,०००/- 
खर्च 
३. कार्याध्यक्षांना मानधन ३१,५००/- 
, बैठकीच्या वेळी अल्पपोहार/चहा/कॉफी 4o,000/- 
प. उदू अकादमीच्या विविध योजनांची उदू १,५०,०००/- 
वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देवून अर्ज मागविणे 
(अक्षरी रुपये तीन लाख श्याहन्न्व हजार फक्त) ३,९६,०००/- 
२. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी मंजूर खर्च विहित मर्यादेत 
राहिल याची दक्षता घ्यावी. 
3. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावाने 
काढण्यात यावा. 
४. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र. ASH १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती Wale (००) (०१) उर्दू 


अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य), 39 सहाय्य्क अनुदान (वेतनेत्तर) (२२०५ 3020)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावाव त्या खाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी सदर खर्चाचे तपशील व 
निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे अनिवार्य राहिल. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१३५/२०२०/व्य्य-१ दिनांक ३/८/२०२० 


तसेच शासन परिपत्रक, क्रमांक : अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दि.१६.४.२०२० अन्वये प्राप्त 
अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच 
सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥॥8/१8951[9.9०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२००९१५१३३९१५४०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Mahesh Sadashiv \ १४ लार 


Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=965737dc1 8a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db981c8eaaab 


Choukekar one sins raatassosw noe 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
२. संचालक, लेखाव कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२०/प्र.क्र.११/उसाअ/का-५ 


अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 

१०. अ.मु.स. सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 


oN 0 & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


